RNI No. MAHBIL / 2009/ 31745 
Reg . No . MCS/175 / 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ३८ ] 


सोमवार , ऑगस्ट २२ , २०१६ / श्रावण ३१, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ४७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांकित २२ ऑगस्ट २०१६. 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक ३७२१३/ अ . - महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा खालील आदेश 
सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रकाशित करण्यात येत आहे : 

“ मी , चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भारताच्या 
संविधानाच्या अनुच्छेद १७४, खंड (१ ) द्वारे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , फक्त संविधान 
( एकशेबाविसावी सुधारणा) विधेयक , २०१४ मधील सुधारणांच्या 
अनुसमर्थनार्थ विचारार्थ ठराव मांडण्यासाठी, याद्वारे महाराष्ट्र 
विधानसभेची बैठक , विधान भवन , मुंबई येथे सोमवार , 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ११- ०० वाजता 
अभिनिमंत्रित करीत आहे . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांकित २२ ऑगस्ट २०१६. 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक ३७२१४ / ई- २. - महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा खालील 
आदेश सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रकाशित करण्यात येत आहे : 

“ मी , चे. विद्यासागर राव , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , भारताच्या 
संविधानाच्या अनुच्छेद १७४ , खंड (१ ) द्वारे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, फक्त संविधान 
( एकशेबाविसावी सुधारणा) विधेयक, २०१४ मधील सुधारणांच्या 
अनुसमर्थनार्थ विचारार्थ ठराव मांडण्यासाठी , याद्वारे महाराष्ट्र 
विधानपरिषदेची बैठक , विधान भवन, मुंबई येथे सोमवार , 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ११-०० वाजता 
अभिनिमंत्रित करीत आहे . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.” 


चे. विद्यासागर राव, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.” 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानपरिषद . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ४७ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


